मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना 
करण्यासाठी गठीत समितीचा विस्तार 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१२८/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा:- संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१२८/विशि-४,दिनांक ११ जुले, २०२३. 
प्रस्तावना :- 
राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेबाबत दिनांक ११ जुले, २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये तज्ञ सदस्यांचा समावेश करुन 
समितीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेच्या अनुषंगाने दिनांक ११ जुळे, २०२३ रोजी गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीचा विस्तार करुन सदर समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समोवडा करण्यात येत 
आहे. 


क्र. नाव पदनाम 
हिल डॉ. रमेश वरखेडे, नाशिक सदस्य 
२ | डॉ. दिलीप धोंडगे, सटाणा सदस्य 
3 | डा. केशव देशमुख, नांदेड सदस्य 
४ | डा. रुपाली शिदे, पुणे सदस्य 
५ | ST. अविनाश आवळगावकर, पुणे सदस्य 
६ | ail. महंत कारंजेकर बाबा, अमरावती सदस्य 
७ | डा. छाया महाजन, औरंगाबाद सदस्य 


सदर समिती संदर्भातील दिनांक ११ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद 
कार्यकक्षा विचारात घेऊन तसेच विद्यापीठ स्थापनेसाठी योग्य वाटतील samt बाबींसाठी विविध तज्ञ 
व्यक्‍ती आणि संस्था यांचेशी विचारविनिमय करुन सर्व समावेशक सविस्तर तपशीलासह प्रस्तुत 
शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून दोन महिन्यांत शासनास अहवाल सादर करील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१२८/विशि-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८३०१७२६३३८८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 

AJ | T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1f9a8360c0f8600a54285 


M AD H U K A RR AO 9e8fe229d6ea33341 5e8d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192 


AD3899261FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT 
BAWI S KA R MADHUKARRAO BAWISKAR 


Date: 2023.08.31 11:35:04 +05'30' 


(31. A. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


cs 
a 


=O 


मा.राज्यपाल कार्यालयाचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

श्री. सदानंद मोरे, अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ. 

डॉ. रमेश वरखेडे, नाशिक, सदस्य. 

डॉ. दिलीप धोंडगे, सटाणा, सदस्य. 

डॉ. केशव देशमुख, नांदेड, सदस्य. 

डॉ. रुपाली शिंदे, पुणे, सदस्य. 

१०) डॉ. अविनाश आवळगावकर, पुणे, सदस्य. 

११) श्री. महंत कारंजेकर बाबा, अमरावती, सदस्य. 

१२) डॉ. छाया महाजन, औरंगाबाद, सदस्य. 

१३) सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४) विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. 

१५) संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई यांचे कार्यालय. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


x Xx 


mn 


YS—~> «Ses soi Wi war प. "> lc Sr i fT ar —l 


(2 


vo 


१६) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे कार्यालय. 

१७) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८) उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९) निवडनस्ती(विशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


